सन २०१८-१९ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
“२४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम ” 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि-२०१८/(प्र.क्र.१२०/१८)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-३१,मार्च २०१९ 


शासन निर्णय :- 


सन २०१८-१९ सहकार,पणन व वद्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 
“२४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम * या लेखाशीर्षाखाळी एकूण अनुदानापैकी कार्यक्रमांतर्गत 
रु.५४१२, ६९,०७,०००-/- (अक्षरी रुपये पाच हजार चारशे बारा कोटी एकोणसत्तर लाख सात हजार मात्र) 
(दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत 
आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशेष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०४२३११२९३६३७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 
SEEMA BABAN अ tie, 
JADHAV Date: 20190423 114080008580 0 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 
७. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकार आयुक्‍्तालय,पुणे. 

८. अवर सचिव (२स/) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९. उप सचिव (विघयो) सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


@ 


(20 
ey, 


(४४०० ht as) (३०)(४०) 


(pus? Phe) 


lip (bbInYspiY) 1121101218 Ideb> (-)( Pls) 17५४1५० १२०७१९) jh 2०2४-०७ ८-2 १२]७५ [0 
४६७॥७>९)२] ३1०९१७२ led? (20५७) 1201020 112>|)2132 1102116 1124102 le ४०-०१०८ bee 
४८६७३७ > ७०2६०६४] ७७१/(29०८/०८१'५४॥)/०७०२-५]०॥/]शेर४£ ५४७४१ bloke) 120113. 
०- 010022) 


